सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील प्रिंटरसाठी नविन 
टोनर खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.०८/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २७ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणाऱ्या प्रिंटरच्या 
नवीन टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी दि. २८ मार्च २०२४ ते दि. २७ मार्च २०२५ या एक वर्ष कालावधीसाठी 
पुरवठादार निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर मोहरबंद निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. 
निविदेची तांत्रिक व वित्तीय छाननी विभागाच्या गठीत समितीने केळी असून टोनर पुरवठ्याचे खालीलप्रमाणे 


L9 दर प्राप्त झालेले आहेत. 
१) ओरीजनल टोनर 
अ.क्र. टोनर नाव नग । टोनरची ।वस्तूव एकूण ।[_१ 
किंमत | सेवा कर | किंमत | पुरवठाधारकाचे 
(रु.) (रु.) (रु.) नाव 

व एच पी टोनर/८2८,/ | १५५०/- | २७९/- । १८२९/- । मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(ओरीजनल) 

२ ब्रदर प्रिंटर मॉडेल a १२५०/- | २२५/- | १४७५/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
२३६५ टोनर (ओरीजिनल) 

3 ब्रदर MEX मॉडेल २३६५ SA a] १२००/- | २१६/- | १४१६/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(ओरीजिनल) 

8 एच पी प्रिंटर मॉडेल WA टोनर णि २१८०/- | ३९२/- । २५७२/- । मे. ऑनपॉईंट सल्युठान्स, मुंबई 
(ओरीजिनल) 

५ कॅनन प्रिंटर मॉडेल ३२६ टोनर नि ११९०/- | २१४/- | १४०४/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(ओरीजिनल) 

६ एच पी प्रिंटर मॉडेल ७८५ टोनर a ११८५/- | 293/- | १३९८/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(ओरीजिनल) 

9 Ten प्रिंटर SA ४१२ (ओरीजनल) | १६००/- | २८८/- | १८८८/- | मे. आर. के. इंटरप्राईजेस, मुंबई 

८ एच पी प्रिंटर मॉडेल 930A टोनर | १३५०/- | 283/- । 9483/- ।मे.आर.के. इंटरप्राइजेस, मुंबई 
(ओरीजिनल) 

९ पॅटम प्रिंटर टोनर 892K 7] १७९४/- | 323/- | २११७/- | मे. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
(ओरीजनल) 

१० | कॅनन प्रिंटर मॉडेल ०७१ टोनर वि २३९४/- | ४३१/- | २८२५/- | 4. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 


(ओरीजिनल) 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.०८/का.२४ 


२) कॉम्पॅटीबल टोनर 
अ.क्र. | टोनर नाव नग | टोनरची । वस्तूव | एकूण ।[१ 
किंमत | सेवा कर | किंमत | पुरवठाधारकाचे 
(रु.) (रु.) (रु.) नाव 

q एच पी टोनर/८८॥ (कॉम्पटेबल) ia 380/- | ६१/- ४०१/- | मे. ऑनपॉईट सल्युडान्स, मुंबई 
UV INFOTECH कंपनी 

२ एच पी प्रिंटर मॉडेल ७७५ टोनर वि १७५०/- । 394/-  । २०६५/- । मे. ऑनपॉईंट सल्युठान्स, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

3 कॅनन प्रिंटर मांडेल ३२६ टोनर ia 324/- | ५८/- ३८३/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युठान्स, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

8 एच पी प्रिटर FISH OCA टोनर द्वि ३२५/- | ५८/- ३८३/- | मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

५ एच पी प्रिटर मोडेल १३७५७ टोनर ial ८९०/- | १६०/- | १०५०/- । मे. ऑनपॉईंट सल्युडान्स, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

द Tey प्रिंटर टोनर ४१२८ ग ६९४/- | १२५/- ।८१९/- ।मे. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) UV INFOTECH 
कंपनी 

9 Ten प्रिंटर SA 892 (कॉम्पटेबल) ie ५९४/- | १०७/- | ७०१/- | F. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
UV INFOTECH कंपनी 

त्रि ब्रदर MEX मॉडेल २३६५ टोनर ie २९४/- । 43/- ३४७/- मे. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

९ ब्रदर प्रिंटर मॉडेल २३६५ FA a ३९४/- | ७१/- ४६५/- मे. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

१० | कॅनन प्रिंटर मॉडेल ०७१ टोनर | ९९४/- | १७९/- | ११७३/- | 4. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 
(कॉम्पटेबल) 

2. ओरीजनल टोनरचे दर जास्त असल्यामुळे कॉम्पॅटिबल टोनर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात 
आलेला आहे. वरील तक्ता क्र.१ मधील दरांनुसार विभागास ज्यावेळी ओरिजनल टोनरची आवश्‍यकता लागेल 


त्या त्यावेळी ओरिजनल टोनर खरेदी करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे . तसेच, तक्ता क्र. २ मधील 


दरांनुसार कॉम्पॅटिबल टोनर दि. २८ मार्च २०२४ ते दि. २७ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी खरेदी करण्यास 


शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


3. 


ओरीजनल टोनर व कॉम्पॅटिबल टोनर पुरविण्याबाबतच्या अटी/शार्ती खालीलप्रमाणे राहतील:- 


१. विभागाच्या मागणीनुसार कॉम्पॅटिबल टोनरचा पुरवठा व आदेश दिल्यानंतर मागणी केलेल्या ओरीजिनल 


टोनरचा पुरवठा तात्काळ (२४ तासांच्या आत) व स्वीकृत निविदेतील बँन्डेड कंपनीचा व उत्तम दर्जाचा करणे 


पुरवठादारांवर बंधनकारक राहील व तसे न केल्यास प्रतिदिन रुपये ५००/- प्रति टोनर एवढा दंड आकारण्यात 


येईल. 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.०८/का.२४ 


२. टोनरचा पुरवठा केल्यानंतर १५ दिवसानंतर मुद्रांक पावतीसहीत देयके सादर करावीत. देयकांची रक्‍कम 
पुरवठादारास अदा करण्यासाठी, पुरवठादाराने अवर सचिव (कार्यासन-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे बँकेच्या खात्याचा Ayal सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. सर्व परिपूर्ण माहितीसह देयके सादर करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. प्रशासकीय 


कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही. 


3. जेव्हा ओरीजनल टोनरची मागणी करण्यात आली असेल तेव्हा ओरीजनल टोनर पुरविणे आवश्‍यक आहे. 
पुरविण्यात आलेला टोनर डुप्लीकेट असल्याची शंका आल्यास उत्पादक कंपनीकडून तपासणी करुन 
घेण्यात येईल. 

४. टोनर मधून निघणा-या प्रिंटचा दर्जा उत्तम असावा. 

५. पुरविण्यात आलेल्या टोनरमध्ये काही दोष आढळून आल्यास पुरवठादाराने टोनर निःशुल्क व तात्काळ 
TAHA देणे आवश्‍यक राहील. 

६. टोनरमुळे प्रिंटर नादुरुस्त झाल्यास, पुदरवठादारास प्रिंटरच्या दुरुस्तीचा खर्च देणे अथवा प्रिंटर दुरुस्त 
करुन देणे आवश्यक राहील. 

७. निविदा कालावधीमध्ये डुप्ळीकेट टोनर पुरवठा केल्याचे निष्पन्न झाल्यास पुरवठादारास काळ्या यादीत 
टाकणे आणि त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याचे अधिकार शासनास असतील. कराराच्या अनुषंगाने यशस्वी 
निविदाकार व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यात न्यायालयीन प्रकरण उद्धभवल्यास ते मुंबई शहर येथील 
न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राहील व त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी व खर्च सबंधित पुरवठादारास 
करावा लागेल. 

८. नवीन टोनरमधून आवश्‍यक किमान समाधानकारक प्रतीची छपाई झाली नाहीतर सदर टोनर निःशुल्क 
बदली करुन देणे आवश्‍यक राहील. 

९. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन पुरवठाधारक नियुक्‍त होईपर्यंत निविदेत नमूद केलेल्या व 
शासनाने मान्य केलेल्या दरानेच टोनर पुरविणे पुरवठाधारक यांच्यावर बंधनकारक करण्यात येत आहे. 
पुरवठाधारकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यास करण्यात आलेला करार कोणत्याही 
टप्यावर रह करण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागास राहील. 

qo. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या टोनर पुरवठ्याबाबत (ओरीजनल टोनर व कॉम्पॅटिबल टोनर) 
पुरवठयाच्या सर्व अटी शर्ती मान्य असल्याबाबत रु.१००/- च्या बॉँडपेपरवर करारनामा करुन देणे 


पुरवठाधारक यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.०८/का.२४ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१११७५४२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA RAJENDRA DESHMUKH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=STATE 
INFORMATION COMMISSION, 


2.5.4.20=58f38bb9d9da62cf4827557809d 104b02F594d345bd2411138: 


8338f4c1533f7, postalCode=400032, st=I 
ialNumber=8EC6BB76ED4A05AB281B924ECD97D2E2F5E54F1B15CO 
89E48B80802BDE689D59, cn=SHILPA RAJENDRA DESHMUKH 
Date: 2024.03.28 11:27:30 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 


१. मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. में. देविश इंटरप्राईजेस, मुंबई 

९. में. आर के. इंटरप्राईजेस, मुंबई 

१०. मे. ऑनपॉईंट सल्युठान्स, मुंबई 

११. निवडनस्ती/का. २४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


